महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
वेतनेतर बाबीकरिता सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षातील माहे डिसेंबर, २०१८ ते 
मार्च, २०१९ या चार महिन्यांकरिता निधी 
वितरीत करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- WIS -२०१८/प्र.क्र.५७/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ०८ जानेवारी, २०१९ 
वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ०२ एप्रिल, २०१८. 
(२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक-राअआ-२०१८/प्र.क्र.५७/ 
का-९ दि. १८ जून, २०१८ 
(३) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/आस्था/प्र.क्र.१४३/२०१८/ 
का-२, दि. ११/१२/२०१८. 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षातील माहे एप्रिल, २०१८ ते जुले, २०१८ या चार महिन्यांचा वेतनेत्तर खर्च भागविण्याकरिता संदर्भ 
क्र. २ अन्वये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. तथापि, उर्वरित मंजूर अर्थसंकल्पित निधी पैकी 
माहे डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ या चार महिन्यांचा वेतनेत्तर खर्च भागविण्याकरिता निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये "मागणी क्र. 
झेड-ई-०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग (अनिवार्य) (२२३५ ए २४९), ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षातर्गत एकूण रु.४४,७०,०००/- (अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस लक्ष सत्तर हजार फक्त) इतका 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. (9) येथील शासन परिपत्रका मधील मार्गदर्शक 
सूचनानुसार सन २०१८-१९च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर,२०१८अखेर) आव्यक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीत नियतव्ययाच्या एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० 
टक्केच्या मर्यादेत मंत्रालयीन विभागांना अनुदान वितरित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ -२०१८/प्र.क्र.५७/का-९ 


त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी ७०% च्या 
मर्यादेत एकूण रु.३१,२९,०००/- पैकी माहे एप्रिल,२०१८ ते जुले, २०१८ या चार महिन्यांकरिता संदर्भ 
क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण रु.१०,४३,०००/- (अक्षरी एकूण रुपये दहा लक्ष त्रेचाळीस हजार 
फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. तथापि, संदर्भ क्र. ३च्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयाने माहे ऑगस्ट १८ ते नोव्हेंबर १८ या 
कालावधीकरिता अनुदानाची मागणी न करता माहे डिसेंबर, २०१८ ते माहे मार्च, २०१९ या चार 
महिन्यांकरिता कार्यालयीन खर्चाकरिता शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. त्यामुळे मागील 
अनुदानापैकी ऑगस्ट १८ ते नोव्हेंबर१८ या कालावधीकरिता खर्च करण्यात आल्याचे ग्राहय धरुन 
डिसेंबर,२०१८ ते माहे मार्च, २०१९ या चार महिन्यांकरिता कार्यालयीन खर्चाकरिता “मागणी क्र. 
झेड-ई-०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग (अनिवार्य) (२२३५ ए २४९), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)* या 
लेखाशिर्षांतर्गत उर्वरित एकूण रु. २०,८६,०००/- (एकूण रुपये वीस लक्ष शाहाऐंशी हजार फक्त) पैकी 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या SEATS} एकूण रु.१०,४३,०००/- (अक्षरी एकूण रुपये दहा 
लक्ष त्रेचाळीस हजार फक्त) इतके अनुदान खाली दर्शविलेल्या निधी विवरणाप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


“मागणी क्र. झेड-ई-०१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम 

(०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग 2234 ए २४९, ३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) ” 
तपशीलवार | सन २०१८-१९ | अर्थसंकल्पीत | माहे एप्रिल, उर्वरित अनुदान are डिसेंबर, 
लेखाशीर्ष साठी नियतव्ययाच्या २०१८ ते जुलै (रु.) २०१८ ते मार्च 
अर्थ संकल्पीय । एकूण वार्षिक २०१८ करिता २०१९ करिता 
अंदाज तरतूदीच्या । वितरीत अनुदान मंजूर अनुदान 

पुस्तिकेत । (७०% नुसार) (प्रतिमाह ) (प्रतिमाह ) 
दर्शविण्यात (रु.) (रु.) 
आलेले अनुदान (रु) 
(रु.) 

२ ३ | oe | 4 & | 8 | 
३१,सहायक |8¥,Wo,o000/- | 39,2e,000/- ।२,६०,७५० x8 =] 20,2§,000/- | 2,§0,940 x ४ = 
अनुदाने १०,४३,०००/- १०,४३,०००/- 
(वेतनेतर) 

एकूण ४४,७०,०००/- ।३१,२९,०००/- १०,४३,०००/- 20,2§,000/- | 40,¥3,000/- 
(अक्षरी एकूण रुपये दहा लक्ष त्रेचाळीस हजार फक्त). 


२. 


सदर तरतुद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 


येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०१८-१९ च्या मासिक निधी विवरण पत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ -२०१८/प्र.क्र.५७/का-९ 


आपल्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. या आदेझान्वये सन २०१७-१८ 
या आर्थिक वर्षात आणि २०१८-१९ मधील माहे एप्रिल, २०१८ ते जुले, २०१८ तसेच माहे डिसेंबर, २०१८ 
ते मार्च, २०१९ मध्ये वितरित करण्यात आलेल्या निधीमधून केलेल्या खर्चाचाचे तपशीलवार उपयोगिता 
VATA (Utilization 081॥०818) संपूर्ण माहितीसह (खर्च केलेल्या बाबींची संपूर्ण माहितीसह) 
स्वतंत्रपणे तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावे. अन्यथा पुढील अनुदान वितरण करता येणे शक्‍य 
होणार नाही, या बाबतची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयाची 
राहिल. तसेच संदर्भ क्र. (१) मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे 
पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने करावे. 

3. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेड-ई-०१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग (अनिवार्य) (२२३५ ए २४९), ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
(१ क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८ मधील अटींची पुर्तता होत असून, 
प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. ” 

ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०८११५७३९३३१४ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, , oy 
Dinesh M. 


Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 
2) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई / नागपूर, 
३) संचालक, लेखा व कोषागारे, 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 
७) अवर सचिव, (व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८) कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९) निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


) 
) 
) 
) 

पृष्ठ ३ पैकी ३ 


